मा.सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय या 
न्यायालयातील राज्यकर विभागाशी संबंधित 
न्यायालयीन प्रकरणातील विशेष समुपदेशकाचे 
व्यावसायिक शुल्क अदा करण्यासंबंधी वित्तीय 
अधिकाराचे पुन:प्रदानाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : एसटीसी-२०२०/प्र.क्र.४७/कराधान-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - एसटीसी - २०२०/प्र.क्र.४७/कराधान-२, 
दिनांक ०८.०६.२०२१ 


शुद्धीपत्रक 


मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालय या न्यायालयांमधील राज्यकर विभागाशी संबंधित 
न्यायालयीन प्रकरणातील विशेष समुपदेशकांना व्यावसायिक शुल्क प्रदान करण्यासाठी वित्तीय अधिकाराचे 
पुन:प्रदान करण्यासंदर्भात दि.८ जून, २०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


२. उपरोक्त aA fais परिच्छेद क्रमांक 2 "WaT gee अनुषंगाने विझिष 
सयुफ्केडकांवरील होणाय खर्च राज्यकर TER "ATH PAP जी-१, २०४० - 'किक्रीकर 909- 
TY खर्च १२- व्यावसायिक व किहिण CARN प्रदाने (2080 ००५१) या लेखाकीर्णखालरी टाकण्यात 
यावा” या ऐवजी, 


"उपयेक्त बाबीच्या ALITA (IT सठुपदेडकांवरील होणारा खर्च THY 'िथायाद्वारे "पागणी 
PUP जी-१ २०४० - 'विक्रीकर १०१- क्छुलीचा खर्च २८ - व्यावसायिक AA (२०४० 0044 या 
लेखाक्ीरखाळी टाकण्यात याव” असा वाचण्यात यावा. 


३. सदर झासन शुद्धीपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२११०२११५२४५०५३०५ असा आहे. हे झासन शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Mandar Ashok Kelkar 
or )VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 


Mandar 
Ashok Kelkar 


(मंदार केळकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री(वित्त) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव(वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


cow (० >? 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसटीसी-२०२०/प्र.क्र.४७/कराधान-३ 


७. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
९. विशेष राज्यकर आयुक्त, वस्तू व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१३. उप सचिव (विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती, कराधान-३ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


